प्रशासकीय मान्यता- 
भोकर येथील विस्तारीत न्यायालयीन 
इमारतीचे बांधकाम करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१९९०/प्र.क्र.१५/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २८ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्य६०४४/१९८१(८)/३४३, दि. १७.०२.२०२० चे पत्र. 
२) प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश, नांदेड यांचे जा.क्र./बांध/१०३१/ २०२०, 
दि. ०५.०२.२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन अ.क्र.१ च्या पत्रान्वये भोकर येथील विस्तारीत न्यायालयीन इमारतीचे 
बांधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात 
आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


भोकर येथील विस्तारीत न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करण्याबाबतचा 
रु.१४,५१,६५,०००/- (रुपये चौदा कोटी एक्कावन्न लक्ष पासष्ट हजार फक्‍त) इतक्या अंदाजित 
खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम रुपयांत 
आवर्यक बाबी 


बांधकामाचा खर्च 


रेन/रुफ वॉटर हार्वेस्टींग 


सोलार Sh टॉप 
अपंगांकरीता रॅम्प 
फर्निचर 


पाणी पुरवठा मळ:निस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) ३७, ६३,०७५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१९९०/प्र.क्र.१५/का-१३, 


३ | विद्युतीकरण 
अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) ३७,६३,०७५/- 
बाहय विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) ,१५, 

एकूण (अ) १८३,२०, 
=, 
ह 


अग्निझामक यंत्रणा 599; 


एकूण (ब) ६२,५१,९६०/- 


(क) । वैकल्पिक बाबी 


wv 

A] 96 
AN] OC 
>) | _o 
©: |\-<S 
CA | ao 
65 
क 


9 


किड क! 
ea छठ 
छ (2) 
छठ छठ 
छ (2) 
(2) (2) 
0 0 
TL 


ग्र 
१ 


9 


AN Me) 

छ a0) -5 
-0 (>) oc 
e) [७ -5 
०9८ (४) ike” 
58) e) ४) 
0 0 (> 
हो |. ॥ 


रेनवॉटर हार्वस्टींगकरीता भूअंतर्गत वॉटर टॅंक 


वॉटर मेन स्टोरेज, पंपहाऊस व बोअर वेळ 


9009,» 
9009,» 
9009, 
30°, 
by १ 
by 2 
909, 
रि bd 


सी.सी. टी.व्ही. 
Bana 


आकस्मिक खर्च (बांधकाम खर्चाच्या ४%) 519, 
ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट( बांधकाम खर्चाच्या 4%) 5&3, 
वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) १,३५,५६,७३६/- 
भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या १०%) १,१२,९७,२८०/- 
विमा (प्रकल्प खर्चाच्या 4%) ५,६४,८६४/- 


३,२१,९२,४१५/- 
एकूण प्रकल्प खर्च रुपये (अ)--(बो--(क)--(ड) १४,५१,६५,२१५/- 


म्हणजेच एकूण रुपये १४,५१,६५, 


०0०00/- 
०0०00/- 
०0०0०/- 
000/- 
000/- 


4 
Go 
4 
४१ 
८४ 


AN] AV 
ळ छठ 
mn -0 
an छठ 
je) oC 
& । m& 
LS 0 
ipa 


° 
0 
0 
ग 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१९९०/प्र.क्र.१५/का-१३, 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


बो ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती- 
२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ईडी नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


डर या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम- कार्यक्रमांतर्गत- (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- 
राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे(कार्यक्रम),५३-मोठी बांधकामे (४०५९ 
१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


8. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ईमा- 
२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ नूसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने तांत्रिक मान्यता प्रदान केल्यानंतर मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या शिफारशीनूसार व नियोजन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ससामा-२०१०/ प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून २०१८ 
अन्वये आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र:-विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ 
अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१९९०/प्र.क्र.१५/का-१३, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२८१८५३१४०७१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
व Digitally signed by Uday Balkrishna Shukla 
U d a y B a | kri ५ h ‘al a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
epai talCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4. 12f94F1c4543dd1 4cfd7554a74f343a754d96291ae76706a168 


serial ber=7b8594c3caa0542cc27f91 3c48e 1 f9c0084209e339cce7fd9de4 
h 1 a 55fe24a26bbb, cn=Uday Balkrishna Shukla 
Date: 2020.02.28 18:59:10 +05'30° 
(उदय बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 


महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२)मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३)मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४)मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५)मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा. 
) 
) 
) 


६)मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
७)महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
८) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
९)अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 
१० कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर, जि.नांदेड. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) सहाय्यक अभियंता, (श्रेणी-१) सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, भोकर, जि. नांदेड. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१६)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७)कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


